RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35530 


है 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ६, अंक ९ ] 


गुरुवार, मार्च ५, २०२० / फाल्गुन १५, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता 

अधिनियम . 


पृष्ठे 
१-५ 


दिनांक ४ मार्च २०२० रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, 
याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


राजेन्द्र ग . भागवत , 
सचिव (विधि विधान ) , 


महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २. 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ५ मार्च २०२० रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 


१ ९ ५ ९ चा 


ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा 
३. करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या एकाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत 
आहे 

संक्षिप्त नाव . 
या अधिनियमास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा ) अधिनियम, २०२० , असे म्हणावे. 


१ . 


( १ ) 


भाग चार - १०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ५, २०२० / फाल्गुन १५, शके १ ९ ४१ 


२ . 


३ . 


३ याच्या कलम 


७ ची सुधारणा . 


सन १ ९ ५ ९ चा 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक आला आहे ) याच्या कलम ७ मध्ये, 

( १) पोट- कलम ( ३ ) वगळण्यात येईल ; 

( २ ) पोट-कलम ( ३ अ ) मधील, “ ज्या पंचायतीचा सरपंच कलम ३० अ-१ अ अन्वये थेट निवडून 
दिलेला असेल अशा पंचायतीच्या संबंधात , ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये, 
अधिनियम क्रमांक 

(१ ) पोट -कलम (१) मधील “ , आणि थेट सरपंच निवडून द्यावयाच्या पंचायतीच्या सरपंचाच्या ” हा 

मजकूर वगळण्यात येईल ; 
१३ ची सुधारणा. 

( २ ) पोट- कलम ( २) मध्ये, 

( क ) “ त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी आणि पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी म्हणून " या 
मजकुराऐवजी, “ त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून ” हा मजकूर दाखल करण्यात 


सन १ ९ ५ ९ चा 


३ . 


३ याच्या कलम 


येईल ; 


6 


( ख ) आणि पंचायतीच्या सरपंच पदाकरिता ” हा मजकूर वगळण्यात येईल ; 
( ३ ) पोट-कलम ( २ अ) मधील, “ सरपंच ” या शब्दाऐवजी, “ सदस्य ” हा शब्द दाखल करण्यात 
येईल. 


सन १ ९ ५ ९ चा 


४ . 


. 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये, पोट-कलम ( २ ) मधील “ किंवा, यथास्थिति , कलम ३० अ 
अधिनियम क्रमांक १ अ ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 


३ याच्या कलम 


१५ ची 


सुधारणा. 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३० अ-१ अ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 

३ यामध्ये कलम 
३० अ -१ ब समाविष्ट 

करणे. 


“ 


कलम ३० अ -१ अ 
लागू 

नसणे. 


महा . २ . 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 


३ याच्या कलम 


३५ ची सुधारणा. 


३० अ -१ ब . महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा) अधिनियम , २०२०, याच्या प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, २०२० चा 
पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या व पोट-निवडणुकांच्या बाबतीत , कलम ३० अ-१ अ च्या तरतुदी लागू 
असणे बंद होईल आणि प्रत्येक पंचायतीस एक सरपंच असेल, जो , कलम ३० अन्वये निवडून देण्यात येईल 
आणि त्यासाठी कलम ३३ च्या तरतुदी लागू असतील. ”. 
६ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ मधील, 

( १) पोट -कलम (१ ) मध्ये, “ एक तृतीयांशापेक्षा ” या मजकुराऐवजी “ दोन तृतीयांशापेक्षा ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( २ ) पोट -कलम ( ३) मध्ये , 

( क ) “ दोन तृतीयांशापेक्षा ” या मजकुराऐवजी “ तीन चतुर्थांशापेक्षा ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 
( ख ) चौथ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुके दाखल करण्यात येतील : 

परंतु तसेच, सरपंचाच्या किंवा उप - सरपंचाच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या 
कालावधीच्या आत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होणाऱ्या दिनांकाच्या लगतपूर्वीच्या सहा 
महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणता येणार नाही : 

परंतु तसेच, असा अविश्वासाचा प्रस्ताव निष्फळ झाल्यास , त्यानंतर असा प्रस्ताव 
निष्फळ झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत असा कोणताही प्रस्ताव 
आणता येणार नाही. " 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च ५, २०२० / फाल्गुन १५, शके १९ ४१ 


no 


३ याच्या कलम 


35 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३८ मधील, 

सन १ ९ ५ ९ चा 

अधिनियम क्रमांक 
( १) पोट - कलम ( २) मध्ये, खंड ( जे ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील 
( के ) सरपंच, पंचायतीच्या सभांच्या कार्यसूचीस अंतिम रूप देईल : 

३८ ची सुधारणा . 
परंतु, जर तीन किंवा अधिक सदस्य, लगतनंतरच्या सभेच्या कार्यसूचीवर कोणत्याही 
बाबीचा समावेश करण्याची मागणी करतील तर , सरपंच ती बाब पुढच्या सभेच्या कार्यसूचीत 
समाविष्ट करील : 

परंतु आणखी असे की, कोणतेही अनौपचारिक वित्तीय कामकाज हे अग्रेषित कार्यसूचीचा 
भाग असल्याखेरीज चालविले जाणार नाही 
( ल ) सरपंच , पंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करील ; 

( य ) सरपंच, पंचायतींशी विचारविनिमय करून , योजना राबविण्यासाठी इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करील " : 
( २) पोट-कलम ( ४ ) नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल 

“ ( ४ अ) जर, सरपंचाच्याकिंवा सभेच्या अध्यक्षस्थानी आहे अशा व्यक्तीच्या मते, पंचायतीच्या 
कोणत्याही विषयावरील ठराव हा त्या गावाच्या व्यापक हितास बाधक ठरणारा असेल तर , सभेच्या 
अध्यक्षस्थानी असणारी व्यक्ती, तो ठराव लगतनंतरच्या पुढील ग्रामसभेपुढे अंतिम निर्णयासाठी ठेवण्याची 
व्यवस्था करील आणि त्यावरील ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असेल. ”. 
मुख्य 

अधिनियमाच्या कलम ४३ मध्ये, पोट- कलम (१) मधील, दुसऱ्या परंतुकाऐवजी, पुढील परंतुक सन १९ ५ ९ चा 
दाखल करण्यात येईल : 

अधिनियम क्रमांक 
परंतु आणखी असे की , थेट निर्वाचित सरपंचाचे पद रिक्त झाले असेल तर , ते पद , असे पद रिक्त 

४३ ची सुधारणा. 
झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, पंचायतीचे सदस्य यांच्यामधून निवडणुकीद्वारे भरण्यात येईल .”. 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२ मध्ये, 

अधिनियम क्रमांक 
( १) पोट - कलमे (१ ), (१ अ ) आणि (१ अअ) ऐवजी, पुढील पोट - कलमे दाखल करण्यात येतील 
“( १) सरपंच, दरवर्षी विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यातील विवरणाद्वारे पुढील बाबीसंबंधीच्या 

६२ ची सुधारणा. 
रकमा प्रत्येक वर्षाच्या २८ फेब्रुवारी रोजी किंवा त्यापूर्वीनिर्धारित करील, 

( अ) निधीतील प्रारंभिक शिल्लक व पुढील वित्तीय वर्षासाठी पंचायतीची अंदाजित 


३ याच्या कलम 


“ 


९ . 


सन १ ९ ५ ९ चा 


३ याच्या कलम 


प्राप्ती ; 


( ब ) आस्थापनेसाठी व कलम ४५ अन्वये आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी योजलेला 
खर्च ; 

( क ) कलम १३३ अन्वये स्थापन केलेल्या जिल्हा ग्रामविकास निधीला द्यावयाची अंशदानाची 


रक्कम ; 


( ड ) खंड ( अ ) , ( ब ) किंवा यथास्थिति, ( क ) अन्वये तयार केलेले विवरण सरपंच 
पंचायतीसमोर ठेवील. 

(१ अ ) पंचायत , उक्त विवरणाबाबतच्या, आपल्या शिफारशींना त्याच वर्षाच्या दिनांक ७ मार्च 
रोजी किंवा त्यापूर्वी अंतिम स्वरुप देईल . 

( १ब ) पोट-कलम (१ अ ) खालील पंचायतीच्या शिफारशींसह ते विवरण ग्रामसभेपुढे तिच्या 
अनुसमर्थनार्थ ठेवण्यात येईल, त्यास ग्रामसभा त्याच वर्षाच्या १५ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी अनुसमर्थन 
देईल आणि ग्रामसभेचा निर्णय पंचायत समितीला सादर करण्यात येईल . 


भाग चार - १०-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ५, २०२० / फाल्गुन १५, शके १ ९ ४१ 


( १ क ) जर, 

( अ) पोट -कलम ( १) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी सरपंचाने विवरण सादर 
न केल्यास ; किंवा 

( ब ) पोट-कलम (१ अ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पंचायतीने विवरणासंबंधीच्या 
शिफारशी न दिल्यास ; किंवा 

( क ) पोट - कलम (१ ब) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी ग्रामसभेने शिफारशींच्या 
अनुसमर्थनार्थनिर्णय न घेतल्यास , 

सचिव, करावयाच्या अनिवार्य व कार्यालयीन खर्चासंबंधीचेविवरण तयार करील आणि ते उक्त 
पोट -कलमांन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात पंचायत समितीला सादर करील. ” ; 
( २ ) पोट- कलम ( २ ) मध्ये, 

( क ) “ पंचायत समिती ” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “ असा निदेश देईल : ” या 
मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

पंचायत समिती दरवर्षी ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी एकतर त्या विवरणास मान्यता 
देईलकिंवा कलम ४५ खाली येणाऱ्या कोणत्याही कर्तव्याबाबतचा प्रस्तावित खर्च वाढविण्याचा 
किंवा तो कमी करण्याचा निदेश देईल . पोट- कलमे ( १), (१ अ ) आणि (१ ब ) मध्ये निर्धारित 
केलेली अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दिनांकापर्यंत अशा विवरणानुसार खर्च करण्यात 


“ 


येईल : "; 


( ख ) दुसऱ्या परंतुकामध्ये, “ पंचायत समिती असे विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन 
महिन्यांच्या आत , एकतर अशा विवरणास ” या मजकुराऐवजी “ पंचायत समिती अशा विवरणास 
प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी, आणि सुधारित व पूरक विवरणाच्या बाबतीत, असे 
विवरण मिळाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत , एकतर ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात 
येईल . 


१० . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६२ अ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : 


सन १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 
३ याच्या कलम 


६२ अ ची 


सुधारणा. 


सुधारित किंवा 

पुरवणी 
अर्थसंकल्प . 


" ६२ अ . सरपंचास, ज्या वित्तीय वर्षासाठी अशा कोणत्याही विवरणास पूर्वोक्तप्रमाणे मान्यता दिली 
असेल त्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही वेळी , सुधारित किंवा पुरवणी विवरण तयार करण्याची व्यवस्था करता 
येईल. पंचायत समिती, असे प्रत्येक सुधारित किंवा पुरवणी विवरण , जणुकाही ते मूळ विवरणच होते असे 
समजून त्याप्रमाणे, विचारात घेईल आणि त्यास मान्यता देईल आणि कलम ६२ च्या तरतुदी, अशा सुधारित 
किंवा पुरवणी विवरणास लागू होतील .”. 
११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४५ मध्ये, पोट - कलम ( १) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात 


सन १ ९ ५ ९ चा 


अधिनियम क्रमांक येईल : 


३ याच्या कलम 


“ 


१४५ ची सुधारणा. 

(१ अ) पंचायतीतील एकूण संख्येच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त झाल्या असतील तर , राज्य 
शासनास, राजपत्रातील आदेशाद्वारे , अशी पंचायत विसर्जित करता येईल : 

परंतु , या पोट-कलमाच्या तरतुदी जेथे सरपंच, कलम ३० अ-१ अ खाली थेट निवडून देण्यात आला 

असेल , अशा पंचायतीच्या संबंधात लागू होणार नाहीत .” 
शंका निरसन . 

१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३० अ -१ ब मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत २०२० चा 
( सुधारणा) अधिनियम , २०२० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, पंचायतीची निवडणूक किंवा पोट -निवडणुकीसंबंधात महा. २. 
कोणताही आदेश देण्यात आला असेल किंवा पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी किंवा पोट-निवडणुकीसाठी कोणतीही 
प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल तर , अशी निवडणूक कलम ३० अ -१ अ च्या तरतुदींनुसार घेण्यात येईल . 


. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च ५, २०२० / फाल्गुन १५, शके १९ ४१ 

( २) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे, मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) च्या 
२०२० चा दुसऱ्या परंतुकामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सुधारणा) अधिनियम , २०२० , याच्या 
महा . २. प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, थेट निर्वाचित सरपंचाचे नैमित्तिक रिक्त पद भरण्यासंबंधात कोणताही आदेश देण्यात आला 

असेल किंवा थेट निर्वाचित सरपंचाचे नैमित्तिक रिक्त पद भरण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया सुरू केली असेल तर, 
निवडणूक या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) च्या दुसऱ्या 
परंतुकाच्या तरतुदींनुसार घेण्यात येईल . 
१३. ( १ ) या अधिनियमाद्वारे 

सुधारणा 

केलेल्या , मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना अडचण दूर 
कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप , राजपत्रात आदेश प्रसिद्ध करून , 

अधिकार . 
करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य 
अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट करता येईल : 

परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, दोन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर , असा कोणताही 
आदेश काढण्यात येणार नाही . 


ती अडचण दूर 


करण्याचा 


( २) पोट -कलम (१) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर , राज्य 
विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE ,PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


